क्रांतीचौक पोलीस स्टेशन, औरंगाबाद (शहर) 
गु.नो.क्र.१९२/२००७ मधून उदभवणा-या 
प्रकरणामध्ये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड.श्री. बाळासाहेब 
कोल्हे यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.३५२/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : ४ जुले, २०१४ 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी- १४१४/ए.एस.०९/डी-चौदा, दिनांक 
२५.०२.२०१४ 


शासन निर्णय :- क्रांतीचौक पोलीस स्टेशन, औरंगाबाद (शहर) गु. नों. क्र.१९२/२००७ मधून सत्र 


न्यायालय, औरंगाबाद येथे दाखल लाचलुचपत प्रतिबंधक प्रकरण क्र. 3/2092 मध्ये काम पहाण्यासाठी 
अँड.श्री. बाळासाहेब कोल्हे यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक २५.२.२०१४ च्या 
अधिसूचनेन्वये fears सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री. बाळासाहेब कोल्हे यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीसाठी रु. 
५,०००/- प्रमाणे फी व प्रतिसुनावणी प्रत्यक्षाप्रमाणे प्रवासखर्च ( बीड ते औरंगाबाद व औरंगाबाद ते बीड) 
अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना 
अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार 
नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उप आयुक्त दर्जाहून कमी 
नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.3५२/पोल-१० 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०९, जिल्हा पोलीस (००) 
(०१ जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९२/१४/व्यय-७, दिनांक १०.०४.२०१४ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०७०११६४८१४६४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


' Digitally signed by Veersinh 
V e e rs | n h Muralidhar Patil ; 
DN: CN = Veersinh 
7 Muralidhar Patil, C = IN, S = 
M U fa | | d h a Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 
OU = Home 


r 2 at | | Date: 2014.07.04 16:44:32 


+05'30" 


(वी.मु.पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
३. पोलीस अधीक्षक, scl करप्ठान ब्युरो, औरंगाबाद. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

५. विधी व न्याय विभाग (का-१४) मंत्रालय, मुंबई 

६. वित्त विभाग (व्यय-७) मंत्रालय, मुंबई. 

७. अँड.श्री.बाळासाहेब कोल्हे, दत्ताई, क्रांतीनगर, बीड-४३१ १२२. 

८. निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


